राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत विदर्भ व 
मराठवाडा विभागात दूध उत्पादन वाढीसाठी 
राबवावयाच्या विशेष प्रकल्पांतर्गत संतुलित 
पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे 
तसेच, दुधाळ देशी गायी / म्हशींचे वाटप करणे 
या बाबींस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- १. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,शासन निर्णय क्र. 
एमएलके - २०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, दि.२८.१२.२०१८ 
२. कृषि, aad, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक 
क्र.एमएलके - २०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, दि.०२.०१.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वाचा येथील दि.२८.१२.२०१८ 
च्या शासन निर्णयातील पृ.क्र. ४ वरील परिच्छेद क्र. ४ येथील या विशेष दुग्ध प्रकल्पांतर्गत संतुलित पश्नुखाद्य 
सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे या घटकांची अंमलबजावणी "राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने करावयाची आहे” 
या ऐवजी या विशेष दुग्ध प्रकल्पांतर्गत संतुलित पशुखाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा पुरविणे या घटकांची 
अंमलबजावणी “मदर डेअरी फ्रुट अँण्ड व्हेजिटेबल प्रा. लि. (राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची संस्था)” या 
पशुपोषण क्षेत्रात व्यवसायिक सेवा पुरविणाऱ्या या प्रकल्पातील सहभागी एजन्सीमार्फत करावयाची आहे असे 
वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०११६११२८४६७६०१ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2019.01.16 11:35:07 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव. 


शासन झासन क्रमांकः एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे ६७ 

७. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 

८. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 

९. विभागीय आयुक्‍त, नागपुर, अमरावती व औरंगाबाद 

१०. जिल्हाधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, 
नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

११. प्रकल्प संचालक, विदर्भ मराठवाडा विशेष दुग्ध प्रकल्प, नागपूर 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला. 

१४. क्षेत्रीय प्रमुख (पश्चिम विभाग), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, 
गोरेगाव (पू) मुंबई. 

१५. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग 

१६. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग 

१७. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, 
चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

१८. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, 

नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

१९. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद 

२०. निवडनस्ती / पदुम-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


